जिल्हा पालक सचिवांची नेमणूक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपास १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा : 9) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :जिपास १००९/प्र.क्र.११६/०९/१८-अ, 

दि.३.२.२०१५ 

२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.२२.६.२०१७ 

3) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.५.१०.२०१८ 

8) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि. १६.५.२०१९ 

५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
Te. ¥.92.2098 


शासन परिपत्रक : 

राज्यातील जिल्हा पालक सचिव पदावरील नियुक्त्यांचे आदेशा वेळोवेळी निर्गमित करण्यात 
आलेले आहेत. आता, खालील विवरणपत्रात नमूद जिल्हयांकरीता पालक सचिवांच्या रिक्‍त झालेल्या 
पदावर विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार नवीन पालक सचिवांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र जिल्हा नवीन पालक सचिव 

| सोलापूर श्री.बी.वेणूगोपाल रेडी, प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, उर्जा 
व कामगार विभाग 

२. जालना श्री.पराग जेन- नैनुटिया, सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग 

परभणी श्री.केशोरराजे निंबाळकर, सचिव (मदत व पुनर्वसन), 
महसूल व वन विभाग 

8. अमरावती श्रीमती आय.ए.कुंदन, सचिव महिला व बालविकास विभाग 

4. मुंबई उपनगर श्रीमती sy सिन्हा, सचिव GY. व र.व का.), सामान्य 
प्रशासन विभाग 

६. गडचिरोली श्री.मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव (वने), महसूल व 
वन विभाग 

७. धुळे श्रीमती प्राजक्ता वर्मा, सचिव, मराठी भाषा विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास १४२०/प्र.क्र.२/१८-अ 


२. उर्वरित जिल्हयांच्या पालक सचिवांच्या नियुक्त्या यापूर्वीच्या शासन परिपत्रकाप्रमाणेच कायम 
राहतील. 
ae सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०२००२२८१६४४५०१३०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRIRAM DATTATRAYA YADAV 
Date: 2020.02.28 18:06:45 +05'30' 


(श्रीराम यादव) 
उप सचिव (प्र.सु.र.व.का.) 


Wa: 
q 


) राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा /विधान परिषद, विधानमंडळ, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oc 


ल 


4 


सर्व मा. संसद सदस्य /विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 
मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
सर्व संबधित जिल्हा पालक सचिव 
१०)सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११)सर्व जिल्हाधिकारी 
१२) सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
) 
) 


£39) 


S 


(३ 


vo 


93) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 

१४) सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे.) 

१५) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१६) निवडनस्ती (का-१८-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


